राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरणाच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-०१२१/प्र.क्र.०५/१३-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा: १. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन अधिसूचना, क्रमांक : सीएसएल- 

२०१३/प्र.क्र.१२४/१५-स, दिनांक ३० मार्च, २०१३. 

२. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सववि-३११३/प्र.क्र. ७२/ 
आस्था-१, दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१३. 

३. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सीएसएल-२०१४/ 
प्र.क्र.८७/ १३स, दिनांक ०५ मार्च, २०१५. 

४. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-०१२१/प्र.क्र.०५/ 

१३-स, दिनांक २५ फेब्रुवारी,२०२१. 

. राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे जा.क्र. रासनिप्रा/ 
कक्ष१६/ आस्था/ अस्थाई पदे मुदतवाढ/१९३८/२०२१, दिनांक ०५ जुले, २०२१ 
रोजीचे पत्र. 

६. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 

दिनांक १० ऑगस्ट,२०२१. 


Cc 
ae 


प्रस्तावना : 

केंद्र शासनाच्या ९७ व्या घटना दुरुस्तीमधील HHA २४३ झेडके (2) नुसार राज्यातील 
सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी व त्यावर देखरेख / नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र 
निवडणुक प्राधिकरण निर्माण करण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यानुसार, महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३ कब अन्वये राज्य निवडणुक आयोगाच्या धर्तीवर दिनांक 
३०मार्च, २०१३ च्या अधिसूचनेद्वारे राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी स्वतंत्र 
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण स्थापन करुन त्याकरिता ४७ पदे निर्माण करण्यास 
मा. मंत्रिमंडळाने दिनांक ३०जानेवारी, २०१३ रोजीच्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. 
०२. मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्च स्तरीय समितीच्या बैठकीतील 
निर्णयाच्या अनुषंगाने प्राधिकरणासाठी मा.मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेल्या ४७ पदांमधून ३ पदे 
वगळून उर्वरित ४४ पदे निर्माण करण्यास उपरोक्त वाचा क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये मंजूरी 
देण्यात आली आहे. तसेच, वाचा येथील शासन निर्णय क्रमांक ४ नुसार ४४ अस्थायी पदे दिनांक ३१ 
ऑगस्ट,२०२१ पर्यंत चालू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात आली. सदर मुदत दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२१ 
रोजीपर्यंत असल्याने सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, पुणे यांनी सदर ४४ पदे पुढे 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०१२१/प्र.क्र.०५/१३-स 


चालू ठेवण्यास मान्यता देण्याची विनंती वाचा क्रमांक ५ येथील पत्रान्वये केली असून, त्यास 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी त्यांच्या 
दिनांक ०५ जुले, २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने राज्य सहकारी 
निवडणूक प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील खाली नमूद तक्त्यातील ४४ अस्थायी पदांना दिनांक 
०१.०९.२०२१ ते दिनांक २८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


अ.क्र पदनाम मंजूर पदांची संख्या 

राजपत्रित 

1१ ____| आयुक्त (|... 0१. ___| 

२ सचिव 10१ | १ 

३ सह सहकारी निवडणुक आयुक्‍त ०२ 

४ उप सहकारी निवडणुक आयुक्‍त ०२ 

५ विधी सल्लागार 10१ | १ 

६ सहाय्यक सहकारी निवडणुक आयुक्‍त ०६ 

लेखा अधिकारी तथा रोखलेखापाल 10१ | 

ह सांख्यिकी अधिकारी 10१ | १ 
अराजपत्रित 

९ उच्च श्रेणी लघुलेखक ०२ 

Fg ० सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी १२ 

११ लिपिक-टंकलेखक १२ 

वर्ग-४ 
१२ शिपाई ०३ 
एकूण Pw 


०२. वरील परिच्छेदात नमूद केल्याप्रमाणे मुदतवाढ देण्यात आलेल्या पदांपैकी आयुक्‍त १ पद व 
प्रतिनियुक्तीवरील १९ पदांचे असे एकूण २० पदांचे वेतन व भत्ते या बाबींवर होणारा खर्च मागणी 
क्र.व्ही-२,२०७०- इतर प्रशासनिक सेवा, (००)(८००) इतर खर्च,(०१) राज्य सहकारी निवडणुक 
प्राधिकरण (२०७००८८२)(०१)वेतन या बाबींमधून व कंत्राटी तत्वावर सेवानिवृत्तीमधून १५ पदांचे 
तसेच, बाह्यस्रोतावरील ९ पदांचे असे एकूण २४ पदांचे मासिक परिश्रमिक या बाबींवर होणारा खर्च 
मागणी क्र.व्ही-२,२०७०- इतर प्रशासनिक सेवा,(००)(८००) इतर खर्च,(०१) राज्य सहकारी 
निवडणुक प्राधिकरण (२०७००८८२) (१०) कंत्राटी सेवा या बाबीमधून सन २०२१-२०२२ या आर्थिक 
वर्षाच्या मंजूर आर्थिक अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-०१२१/प्र.क्र.०५/१३-स 


०३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/ 
आ.पु.क., दिनांक १० ऑगस्ट, २०२१ अन्वये अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्यासाठी प्रशासकीय 
विभागांना अधिकार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८१३१५५५५३७२०२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Chaudhary 
AnilJayaram 5 
(अनिल ज. चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. महालेखापाल १ (लेखापरीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 
३. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
७. प्रधान सचिव (सहकार) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
८. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
९. सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना पुढील 
कार्यवाहीस्तव अग्रेषित. 
१०. निवडनस्ती-१३स. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


